शैक्षणिक TY २०२४-२५ 

अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये 
विस्तारीकरणांतर्गत नवीन अभ्यासक्रम/ 
विशेषस्तर विषय/ विषय, अतिरिक्त तुकडी/ 
विद्याशाखा यांना मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: 'पा70)-२९०६६(११/२०२४/८१०६१७-|॥ना-(-₹-४) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक:- १५ जुलै, २०२४ 


संदर्भ : १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. एनजीसी- 
२०१७/(२०८/१७)/ मशि-४ दिनांक १३.०९.२०१७. 


२) दिनांक ५.०७.२०२४ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेला 
महाराष्ट्र अधिनियम क्र. XXIV/2028, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
विद्यापीठ (सुधारणा)अधिनियम, २०२४. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (x) आणि संदर्भाधीन दिनांक 
१३.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांनी 
शासन निर्देशानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ साठी विस्तारीकरणांतर्गत नवीन अभ्यासक्रम / विशेषस्तर 
विषय / विषय, अतिरिक्त तुकडी / विद्याशाखा यांचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी अग्रेषित केळे आहेत. सदर 
प्रस्तावांची संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या निकषांनुसार छाननी करण्यात आली आहे. 
विद्यापीठांच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर केलेली छाननीनुसार पात्र ठरलेल्या प्रस्तावांना 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (४) (घ) खालील परंतुकान्वये शासनास 
प्राप्त अधिकारानुसार त्या महाविद्यालयाच्या परिसरातील उच्च शिक्षणाची मागणी व शैक्षणिक निकड लक्षात 
घेता अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयातील सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केल्यानुसार नवीन 
अभ्यासक्रम / विशेषस्तर विषय / विषय, अतिरिक्‍त तुकडी, नवीन विद्याशाखांना खालील अटी व शर्तीच्या 


अधीन राहून कायम विना अनुदान तत्वावर मंजूरी देण्यात येत आहे. 


ae} शर्ती :- 


१. ज्या अनुदानित महाविद्यालयांना नवीन अभ्यासक्रम / विषय / विशेषस्तर विषय, अतिरिक्त 
तुकडी, नवीन विद्याशाखा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत, त्या कायम विनाअनुदान 
तत्त्वावरील असल्याने सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने अशा महाविद्यालयांना अनुदान तत्त्वावर 
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची मागणी करता येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28 08 &(99)/2028/¢ 108 Y9-MHT-(HE-¥) 


2: 


Gq, 


ज्या महाविद्यालयांना नवीन अभ्यासक्रम / विषय / विशेषस्तर विषय, अतिरिक्त तुकडी, 
नवीन विद्याशाखा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत, त्या महाविद्यालयांनी त्यांच्या विभागीय 
सहसंचालकाकडे ते भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत, 
असे हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन ज्युडीशियल स्टॅम्प पेपरवर सादर करावे. 

मान्यता मिळालेल्या तुकडी, विद्याशाखा व अभ्यासक्रमांच्या अनुषंगाने महाविद्यालयांनी, 
संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित 
केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक/ कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक असून, इतर सर्व 
आवश्यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय सहसंचालकांनी 
करावी आणि तदनंतर उपरोक्त अट क्र. २ मधील प्रमाणपत्र प्रमाणित करून विद्यापीठास 
द्यावे. 

महाविद्यालयाने/संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय किंवा तसे विभागीय सहसंचालकांचे 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (अऑँफिलिएहान ऑफ 
कॉलेजस बाय युनिव्हरसिटीज) रेग्युलेशन २००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण 
देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय, संबंधित महाविद्यालयाना संलग्नीकरण 
देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 

महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ Helles कलम १०९ (४) (घ) खालील 
पंरतुकानुसार प्राप्त अधिकारात विस्तारीकरणांतर्गत मान्यता देण्यात आलेल्या नवीन 
अभ्यासक्रम / विषय / विशेषस्तर विषय, अतिरिक्‍त तुकडी, नवीन विद्याशाखा यांच्या 
प्रस्तावातील विद्यापीठाने दर्शविलेल्या नॅक मुल्यांकन या निकषाच्या व्रुटीपुर्ततेची 
खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. त्याचप्रमाणे सदर त्रुटी 
पुर्तता ६ महिन्यांच्या आत न झाल्यास सदर मान्यता आपोआप रद्द होईल. याबाबत आवश्‍यक 
कार्यवाही करण्याची दक्षता संबंधित विद्यापीठाने घ्यावी. सदर कारणास्तव मान्यता रद्द 
झाल्यास विद्यार्थ्याच्या समायोजनाची कार्यवाही संबंधित सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांनी 
करावी. 

विद्यापीठांनी शासन निर्णयाचे अवलोकन केल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु 
नये. विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


. संबधित विद्यापीठाने व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रम / 


विशेषस्तर विषय / विषय, अतिरिक्त तुकडी / विद्याशाखा यांचा नियतकालिक आढावा 
घेऊन सदर अभ्यासक्रम / विशेषस्तर विषय/ विषय, अतिरिक्‍त तुकडी / विद्याशाखा यामध्ये 
मंजुर विद्यार्थी सख्येच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर अभ्यासक्रम 
/ विशेषस्तर विषय / विषय, अतिरिक्‍त तुकडी/ विद्याशाखा यांची मान्यता रद्द समजून तसे 
आदेश विभागीय सहसंचालकांनी काढावेत आणि ते शासन व संबंधित विद्यापीठाकडे 
पाठवावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28 08 &(99)/202’/¢ 108 Y9-MHT-(HE-%) 


2. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील तरतूदीनुसार विस्तारीकरणांतर्गत मान्यता 
देण्याबाबतची अंतिम मुदत १५ जून अशी आहे. परंतु शासन अधिसूचना दि. ०५.०७.२०२४ अन्वये सदर मुदत 
१५ जुलै पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 


3. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सकेतांक २०२४०७१५११२४२५१४०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 

AS HOK S MAN DE DN: CN = ASHOK S MANDE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2024.07.15 22:54:45 +05'30' 


(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुबई. 
४) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुबई. 
६) आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७) सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुबई. 
८) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 
९) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
११ संबंधित संस्था, (विद्यापीठामार्फत) 
१२) निवड नस्ती (मशि-४) 


शासन निर्णय क्रमांक: HTED-2808&(22)/202%/6208%9-MHT-(HE-¥), 


दिनांक ९५ जुले, २०२४ सोबतचे 


विवरणपत्र-अ 


अ.क्र 


संस्था/ महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता 


वेन अभ्यासक्रम/ विषय 


३ 


v 


मुंबई विद्यापीठ, मु 


बंट्स संघा मुंबई, 

अन्ना लिला कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स 
शोभा जयराम शेट्टी कॉलेज फॉर बीएमएस, शशी 
मनमोहन शेट्टी हायर एज्युकेशन कॉम्प्लेक्स, बंट्स भवन 
मार्ग, कुर्ला (पूर्व), मुंबई-सब- अर्बन -- ४०० ०७०. 


वीन अभ्यासक्रम 
१) बी.एस्सी. (डाटा सायन्स) (०-६०) 


निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज ऑफ कॉमर्स अंड 
सायन्स, डी. एस. रोड, आशा नगर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, 
कांदिवली (पू), ता. बोरीवली, जि. मुंबई-सब-अर्बन- 


Woo १०१, 


वीन अभ्यासक्रम 
१) बी.एस्सी. (डाटा सायन्स) (०-६०) 


, | झगडु सिंग चॅरिटेबल ट्रस्ट, 


ठाकूर स्पेशलाईज डिग्री कॉलेज, शिवाजी रोड, ऑफ 
एम.जी. रोड, कांदीबली शिवाजी रोड,ऑफ एम.जी.रोड 
कांदीबली (प), ता. बोरीवली जि.मुंबई-सब-अर्बन-४०० 
०६७. 


वीन अभ्यासक्रम 
१)बी.ए. इन मल्टिमिडीया अण्ड मास कम्युनिकेशन 
(बी.ए.एम.एम.सी.) 

(०-६०) 

२)बी.कॉम (अकाठंटिन अँण्ड फायनांस (०-६०) 
३) बी.कॉम. (बँकिंग अन्ड इंश्योरन्स) (०-६०) 
४) बी.कॉम. (फायनान्शियल मार्केट) (०-६०) 
५) बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) (०-६०) 

६) बी.एस्सी. (इन्फॉरमेशन टेक्नॉंलॉजी) (०-६०) 
७) बी.एस्सी. (डाटा सायंस) (०-६०) 


.| राजस्थान रिलिफ सोसायटी 


बजाज डिग्री कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अँन्ड 
सायन्स, नवजीवन कॅम्पस, नवजीवन लेन, राणी सती 
मार्ग, मालाड (पूर्व), ता. बोरीबली जि. मुंबई-सब-अर्बन- 


४०० ०९७. 


वीन अभ्यासक्रम 
१) बी. एस्सी. (इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी) (०-६०) 
२) बी.एस्सी. (डाटा सायंस) (०-६०) 


| हिरवळ एजुकेशन ट्रस्ट 


कॉलेज ऑफ कम्प्युटर सायन्स अँड इन्फॉरमेशन 
टेक्नॉलॉजी, 

मुंबई गोबा हायवे, धारिया पेट्रोल पंपाच्या पाठीमागे, मु. 
चांभारखिंड ता.महाड, जि. रायगड- ४०२ ३०१. 


वीन अभ्यासक्रम 
१) बी.कॉम. (०-१२०) 


,। साउथ रत्नागिरी डिस्ट्रोक शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, 


एस.पी.के. लॉ. कॉलेज, मु. पो. सावंतवाडी, 
जि. सिंधुदुर्ग- ४१६ ५१०. 


वीन अभ्यासक्रम 
१) मास्टर ऑफ लॉ (एल.एल.एम.) (०-६०) 


- | प्रयदर्शनी शैक्षिणक अँण्ड सामाजिक विकास मंडळ वीन अभ्यासक्रम 
सायली डिग्री कॉलेज १) बी. कॉम. (अकाठंटिंग अँड GA) (०-६०) 
सी.टी.एस.नं. २४०, २) बी. कॉम. (बँकिंग अँड इंश्योरन्स) (०-६०) 
जुनी एम.एच.बी. कॉलनी, ३) बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) (०-६०) 
जनरल अरुणकुमार वैद्य मैदानासमोर, गोराई रोड, | ४) बी.एस्सी. (इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी) (०-६०) 
बोरीबली (पश्‍चिम)जि. मुंबई-सब-अर्बन-४०० ०९१. | ५) बी.एस्सी. (डाटा सायंस) (०-६०) 

८. | ८. | रावसाहेब बलराम व ठाकुर विद्यामंदीर, डॉ. | नवीन अभ्यासक्रम 
अरविंद एम. प्रधान वाणिज्य ब कला महाविद्यालय १) बी. कॉम. (अकाउठंटिंग अँड फायनांस) — 
शारदा निलायम निलम नगर, फेज-२, मुलुंड (पूर्व), (०-६०) 
ता.कुर्ला जि. मुंबई-सब-अर्बन-४०० ०८१. 

7 i आल्डेल एजुकेशन eT वीन अभ्यासक्रम 
सेंट जॉन कॉलेज ऑफ हयुमॅनीटीज अँड सायन्सेस, सेंट १) बी.एस्सी. (डाटा सायंस) (०-६०) 
जॉन टेक्निकल कॅम्पस, वेवूर, मनोर रोड, जि. पालघर 
(पूर्व)-४०१ ४०४. 

7 ‘ मालद्दीन थीम ट्रस्ट वीन अभ्यासक्रम 
थीम कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अँन्ड सायन्स, मो.पो. | १) बी. कॉम. (अकाठंटिंग अँड फायनांस) (०-६०) 
बेटेगाव, चिल्हार रोड, बोईसर (पूर्व), जि. पालघर-४०१ | २) बी.एस्सी. (डाटा सायंस) (०-६०) 
५०१. 

वि रि कशीनचंद चेल्लराम लॉ कॉलेज १२३, डी. डब्लू. रोड, | नवीन अभ्यासक्रम 
विद्यासागर प्रिसिपल, के. एम. कुंदनानी चौक, चर्चगेट, १) बॅचलर ऑफ ला (एल.एल. बी) (पाच 
मुंबई — Yoo ०२०. वर्षिय) (०-६०) 

१२. ९२. श्री. हरी एज्युकेशन ट्रस्टचे वीन अभ्यासक्रम 
सेंट रॉक्स डिग्री कॉलेज ऑफ लॉ, चीकुवाडी, बोरीवली १) विधी- मास्टर ऑफ लॉ (एल.एल.एम.) 
(पश्‍चिम), श्री. बाळासाहेब ठाकरे क्रिडा सकुल जवळ, (०-६०) 
ता. बोरीबली (पश्‍चिम) जि. मुंबई- Woo ०९२. 

१३.। १३. | ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्थेचे वीन अभ्यासक्रम 
संदेश कॉलेज ऑफ लॉ, टागोर नगर ग्रुप नं - ८ बी ता. | १) मास्टर ऑफ लॉ (एल.एल.एम.) (०-६०) 
कुर्ला, जि. मुंबई-सब-अर्बन-४०० ०८३. 

१४.।| Vv.) शाहु शिक्षण संस्था (प), वेन अभ्यासक्रम 


देवाजीभाई SRA लॉ कॉलेज, सवे नं.३७, मोहाने रोड, 
शहाड(प), ता. कल्याण जि. ठाणे-४२११०३ 


मास्टर ऑफ ला (एल.एल.एम.) (०-६०) 


१५. 


gu, 


शाहु शिक्षण eS 

नालंदा विधी महाविद्यालय प्लॉट नं. २ आर.एस.सी.- 
३४, गाराई, ता. बोरीवली जि.मुंबई-सब-अर्बन- 
४०००९१ 


वेन अभ्यासक्रम 
मास्टर ऑफ ला (एल.एल.एम.) (०-६०) 


१६. 


१६. 


शाहु शिक्षण संस्था (पं), 

मातोश्री वेलबाई देवाजी हरिया कॉलेज ऑफ आर्टस 
सायन्स ऑण्ड कॉमर्स, सर्वे नं.३७ मोहाने रोड, शहाड 
(प) ता. कल्याण, जि. ठाणे-४२११०३ 


वेन अभ्यासक्रम 
१.बी.कॉम (अकाउंटिग अँण्ड फायनांस) (०-६०) 


१ 


आर. पो. एज्युकेशन ट्रस्ट 

आर. पी. इन्स्टिटयुट ऑफ हॉस्पि्टेलटी अँन्ड मॅनेजमेंट 
प्लॉट नं. ४४, शास्त्री नगर, गणपती मंदिराजवळ, ता. 
बसई (प)., जि. पालघर -- ४१ २०२. 


वेन अभ्यासक्रम 

१.बी.एस्सी. (स्पोर्टस मॅनेजमेंट) (०-६०) 

२. बी.एस्सी. (डाटा सायंस) (०-६०) 

३. बी.एस्सी. मॅरि-टाईम हॉस्पिर्टालटी स्टडीज 
(०-६०) 


१. 


१८. 


मोहिन्दर सिंग कबाल सिंग चॅरिटेबल ट्रस्टचे, 

मोहिन्दर सिंग, कबाल सिंग डिग्री कॉलेज ऑफ आर्टस 
अँण्ड कॉमर्स, कल्याण भिवंडी रोड, पेट्रोल पंपाच्या 
जवळ, आग्रा रोड, ता. कल्याण, जि. ठाणे - ४२१ 
३०१. 


वेन अभ्यासक्रम 
१.बी.कॉम (अकाउंटिग अण्ड फायनांस) (०-६०) 


झव्ही एज्युकेशन सोसाय झव्ही कॉलेज ऑफ 
लॉ, रिझवी एज्युकेशनल कॉम्पलेक्स, शेरे राजन रोड 
ऑफ कार्टर रोड, बांद्रा (पश्‍चिम), जि. मुंबई-सब-अर्बन- 
Woo obo, 


वीन अभ्यासक्रम 
१) मास्टर ऑफ ला (एल.एल.एम.) (०-६०) 


एस.एन.डी.टी म 


, मुंब 


२०. 


माऊली बहुउद्देशिय सामजिक संस्था, 
माऊली महिला महाविद्यालय,बुन्धे कॅम्पस, अनसिंग 
वाशिम ता. बाशिम जि, वाशिम 


वीन अभ्यासक्रम 
१)बी. एस्सी (होम सायन्स) 


Re. 


बळीराजा शिक्षण प्रसारक मंडळ, सावित्रीबाई प 
महिला महाविद्यालय, चाळीसगाव, बहाळ 
ता.चाळीसगाव जि. जळगाव 


वीन अभ्यासक्रम 
१ एम. एस्सी (मायक्रोबायोलॉजी) 
२.एम.एस्सी (केमिस्ट्री) 


२२. 


राजकुंवर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, 
राजकुंवर महिला महाविद्यालय, जालना, देउलगाव राजा 
रोड, वाघरुल, जालना.४३१२०३ 


वीन अभ्यासक्रम 
१)एम.एस्सी (मायक्रोबायोलॉजी) 


२३. 


पह्याद्री बहुदद्देशिय सेवाभावी संस्था, सुमन माधव 
महिला महाविद्यालय, झुरी पोस्ट -विष्णुपरी, ता. लोहा, 
जि. नांदेड 


वीन अभ्यासक्रम 
बी.एस्सी (सी.एल. एस) 


QB. 


कशोरकुमार जनकल्याण शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
संघर्ष शहरी व ग्रामीण विकास संस्था, मराठवाडा महिला 
महाविद्यालय, कन्हेरी रोड, लातूर, जि. लातूर 


वीन अभ्यासक्रम 
एम. एस्सी (मायक्रोबायोलॉजी) 


Po सावित्रोबाई फुले पुणेविद्याीठ, tT 41)ढऐए1)|]|_|_||_________| 


२५. 


मॉडियल चॉरिटेबल ट्रस्ट, 
हिंदूस्थान एरोस्पेस अण्ड इंजिनिअरींग,औंध प कॉलेज 
पुणे (महानगर पालिका, हद), जि. पुणे-४११००७ 


वीन अभ्यासक्रम 
१)बी. एस्सी. (एव्हीएशन) (६०) 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर 


पूर विद्यापीठ 


२६. 


प,कॉमर्स अँण्ड सायन्स कॉलेज, आष्टी मेन रोड, 
आष्टी ता. आष्टी Saat तालुका-आष्टी,जिल्हा-बर्धा 
पिनकोड-४४२२०२ 


१. विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रमः मास्टर 
ऑफ आर्ट्स (अर्थशास्त्र) माध्यम: [मराठी] 
विषय: As Per Syllabus अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: 
(Axe) 

२. विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रमः मास्टर 
ऑफ आर्ट्स (मराठी) माध्यम: [मराठी] विषयः 
As Per Syllabus अपेक्षीत विद्यार्थी GEM: ८० 

३. विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रम: मास्टर 
ऑफ आर्ट्स (पॉलिटीकल सायन्स) माध्यमः 
[मराठी] विषय: As Per Syllabus अपेक्षीत 
विद्यार्थी संख्याः ८० 

४. विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमः 
मास्टर ऑफ सायंस (केमेस्ट्री) माध्यम: [इंग्रजी] 
विषयः: As Per Syllabus अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: 
RR 

५. विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: 
मास्टर ऑफ सायंस(गणित) माध्यम: [इंग्रजी] 
As Per Syllabus अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: २२ 

६. विद्याशाखा: वाणिज्य व व्यवस्थापन 
अभ्यासक्रम: बॅचळर ऑफ कॉमर्स माध्यमः 
[इंग्रजी] [मराठी] विषय: As Per Syllabus 
अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: १२० 


२७. 


स्व. श्री. के. जी.चोधरी कॉलेज,श्रीहरी कॉलनी समोर, 
वर्धा रोड, आर्वी, ता.आर्वी ,जि.वर्धा तालुका- 
आर्वी,जिल्हा-वर्धा,पिनकोन-४४२२०१ 


१. विद्याशाखा: वाणिज्य वब व्यवस्थापन 
अभ्यासक्रम: बॅचळर ऑफ कॉमर्स माध्यमः 
[इंग्रजी] [मराठी] विषय: As Per Syllabus 
अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: २४० 

२. विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रमः मास्टर 
ऑफ आर्ट्स (इतिहास) माध्यमः [मराठी] 
विषय: As Per Syllabus अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: 
go 

३. विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रम: मास्टर 
ऑफ आर्ट्स (समाजशास्त्र) माध्यमः [मराठी] 
विषय: As Per Syllabus अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: 
८० 

४. विद्याशाखा: वाणिज्य व व्यवस्थापन 
अभ्यासक्रम: मास्टर ऑफ कॉमर्स माध्यम: 
[इंग्रजी] [मराठी] विषय: As Per Syllabus 
अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: १६० 

५. विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: 
बॅचलर ऑफ सायंस माध्यमः [इंग्रजी] विषय: 
[रसायन शास्त्र] [प्राणीशास्त्र] [वनस्पती 
शास्त्र] अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: १२० 

६. विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रम: मास्टर 
ऑफ आर्ट्स (इंग्रजी) माध्यमः [इंग्रजी] विषय: 
As Per Syllabus अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: १२० 


२८. 


मातोश्री आशाताई कुणावर आर्टस, कॉमर्स अँण्ड 
सायन्स महिला महाविद्यालय हिंगणघाट संत तुकडोजी 
वार्ड, नंदोरी रोड, हिंगणघाट तालुका-हिंगणघाट, जिल्हा- 
वर्धा ४४२३०१ 


१. विद्याशाखा: वाणिज्य व व्यवस्थापन अभ्यासक्रमः 
मास्टर ऑफ कॉमर्स माध्यम: [इंग्रजी] अपेक्षीत विद्यार 
संख्या: ८० 

२. विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रमः मास्टर ऑफ| 
आर्ट्स (Ye अर्थशास्त्र) माध्यम: [मराठी] विषय: As 
Per Syllabus अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: ८० 

३. विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रमः मास्टर ऑफ 
आर्ट्स (समाजशास्त्र) माध्यम: [मराठी] विषय: As Pe 
Syllabus अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: ८० 

४. विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रमः मास्टर 
ऑफ आर्ट्स (इतिहास) माध्यम: [मराठी] विषय: As 
Per Syllabus अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: co 

५. विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रमः मास्टर ऑप 
आर्ट्स (पॉलिटीकल सायन्स) माध्यमः [मराठी] विषय: 
As Per Syllabus अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: ८० 

६. विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: मास्टर 
ऑफ सायंस (केमेस्ट्री) माध्यम: [इंग्रजी] विषयः 
[रसायन शास्त्र] अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: २२ 

७. विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: मास्टर 
ऑफ सायंस (झुलॉजी) माध्यम: [इंग्रजी] विषयः 
[प्राणीशास्त्र] अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: २२ 

८. विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: मास्टर 
ऑफ सायंस (फिजिक्स) माध्यमः( इंग्रजी) विषय: ( 
भौतिकशास्त्र ) अपेक्षित विद्यार्थी संख्या: २२ 

९. विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: मास्टर 
ऑफ सायंस (गणित) माध्यम: [इंग्रजी] विषय: 
(गणित) अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: २२ 

१०. विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: मास्टर 
ऑफ सायंस (बॉटनी) माध्यम: [इंग्रजी] विषय: 
[वनस्पती शास्त्र] अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: २२ 


२९. 


मातोश्री आशाताई कुणावार आर्टस, कॉमर्स अँण्ड 
सायन्स महिला महाविद्यालय हिंगणघाट संत तुकडोजी 
वार्ड, नंदोरी रोड, हिंगणघाट तालुका-हिंगणघाट, जि. 
वर्धा ४४२३०१ 


१, विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रम:ःबी.ए. 
विषयः: [अर्थशास्त्र] [सायकोलॉजी ] 

२. विद्याशाखा:विज्ञान व तंत्रज्ञान 
MIGHT ऑफ सायन्स विषय: 
[संगणकशास्त्र] 


३०. अवधूत महिला महाविद्यालय, कुही प.ह.न ११५ मोजर | विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमःबॅचलर 
भोजापुर कुही- अकोली रोड तह-कुही जिल्हा- नागपूर | ऑफ सायन्स (डेटा सायन्स) माध्यम: [इंग्रजी] 
पिनकोड४४१२०२ विषय: As Per Syllabus अपेक्षीत विद्यार्थी संख्या: 

१२० 

३१. पी.के. बोपचे कला, सायन्स वब वाणिज्य महाविद्यालय, | नवीन विषय 
कुऱ्हाडी ता.गोरेगाव जि.गोंदिया तालुका- | बॅचळर ऑफ सायन्स विषय:[संगणक विज्ञान] 
गोरेगाव,जिल्हा-गोंदिया ४४ ४१८०१ माध्यम[इंग्रजी] 


३२. 


, के. कला व विज्ञान महिला महाविद्यालय, 
कावराबांध मु. पो. कावराबांध त - सालेकसा तालुका - 
सालेकसा, जिल्हा - गोंदिया-४४१९१६ 


१. विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रम: 
मास्टर ऑफ आर्ट्स (इंगलीश) माध्यम: 
[इंग्रजी] विषय: [इंग्रजी] अपेक्षित विद्यार्थी 
संख्या:८० 

२. विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रम: 
मास्टर ऑफ आर्ट्स (मराठी) माध्यम: 
[मराठी] विषय: [मराठी] अपेक्षित विद्यार्थी 
संख्या:८० 

३. विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: 
मास्टर ऑफ सायंस (मायक्रोबॉयळॉजी) 
माध्यम: [इंग्रजी] विषय: [सूक्ष्ममजिव शास्त्र] 
अपेक्षित विद्यार्थी संख्या: २२ 

४. विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: 
मास्टर ऑफ सायंस (बॉटनी) माध्यम: 
[इंग्रजी] विषय: [वनस्पती शास्त्र] अपेक्षित 
विद्यार्थी संख्या:२२ 

५. विद्याशाखा-विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम- 
बॅचळर ऑफ सायन्स विषय:[संगणक 
विज्ञान] माध्यम[इंग्रजी] 


३३. 


रामकृष्ण वाघ कॉलेज ऑफ आटेस अंड HA, 
बोखारा ता. जि. नागपूर, तालुका - नागपूर ग्रामिण, 
जिल्हा - नागपूर-४ ४११११ 


वद्याशाखा: वाणिज्य व व्यवस्थापन अभ्यासक्रम: 
बॅचलर ऑफ कॉमर्स माध्यम: [इंग्रजी] विषय: 
As per Syllabus अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:१२० 


३. 


डी.डी. भोयर कॉलेज ऑफ आटेस अण्ड सायंस 
शासकिय आयाटिय च्या मागे, जुना भडारा रोड ,मोदा 
तालुका - मौदा, जिल्हा - नागपूर ४४११०४ 


१. विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रम: 
मास्टर ऑफ आर्ट्स (मराठी) माध्यम: 
[मराठी] अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:८० 

२. विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रम: 
मास्टर ऑफ आर्ट्स (समाजशास्त्र) 
माध्यम: [मराठी] अपेक्षित अपेक्षित विद्यार्थी 
संख्या:८० 

३. विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: 
मास्टर ऑफ सायंस (गणित) माध्यम: 
[इंग्रजी] विषय: As per Syllabus अपेक्षित 
विद्यार्थी संख्या:२२ 

४. विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: 
मास्टर ऑफ सायंस (फिजिक्स) माध्यम: 
[इंग्रजी] विषय: As per Syllabus अपेक्षित 
विद्यार्थी संख्या:२२ 

५. विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: 
मास्टर ऑफ सायंस (कंम्पुटर सायंस) 
माध्यम: [इंग्रजी] विषय: As per Syllabus 
अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:२२ 


३५. 


| 


पाईंबाबा आटस अँड सायन्स कॉलेज, पारशिवनी, 
तालुका - पारशिवनी, जिल्हा - नागपूर-४४११०५ 


१. विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: 
मास्टर ऑफ सायंस (केमेस्ट्री) माध्यम: 
[इंग्रजी] विषय: [रसायन शास्त्र] अपेक्षित 
विद्यार्थी संख्या:२२ 

२. विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: 
मास्टर ऑफ सायंस (झुलॉजी) माध्यम: 
[इंग्रजी] विषय: [प्राणीशास्त्र] अपेक्षित 
विद्यार्थी संख्या:२२ 


३६. 


1 


पैवास Za, कॉमर्स AS सायंस सिनिअर कॉलेज, 
लेडि सत्यभामाबाई कुकडे इमारत उत्तर अम्बाझरी मार्ग 
, सीताबर्डी नागपूर-४ ४००१० 


विद्याशाखा -विज्ञान व तंत्रज्ञान विषय: 
(जिवरसायनशास्त्र,सूक्ष्मजीवशास्त्र,संगणक 
विज्ञान) माध्यम-इंग्रजी 


३७. 


१२ 


प, HAG अँन्ड सायन्स कॉलेज, नागपूर, 
अहबाब कॉलनी, पोलिस लाईन टाकळी, गिट्टोखदान, 


तालुका - नागपूर शहर, जिल्हा - नागपूर 
पिनकोड-४४००१३ 


Ro. 


a. 


a. 


१३. 


शड. 


१५. 


१६. 


१७. 


वद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रम: मास्टर ऑफ 
आर्ट्स (इंगलीश) माध्यम: [इंग्रजी] विषय: As per 
Syllabus अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:८० 

विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रम: मास्टर ऑफ 
area (हिन्दी) माध्यम: [हिन्दी] विषय: As per 
Syllabus अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:८० 

विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रम: मास्टर ऑफ 
आर्ट्स (इतिहास) माध्यम: [मराठी विषय: As per 
Syllabus अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:८० 

विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रम: मास्टर ऑफ 
आर्ट्स (मराठी) माध्यम: [मराठी] विषय: As per 
Syllabus अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:८० 

विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रम: AST ऑफ 
आर्ट्स (पॉलिंटीकल सायन्स) माध्यम:[मराठी] विषय 
As per Syllabus अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:८० 
विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रम: मास्टर ऑफ 
आर्ट्स (समाजशास्त्र) माध्यम: [मराठी] विषय: As 
per Syllabus अपे$०गठीत विद्यार्थी संख्या:८० 
विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रम: मास्टर ऑफ 
आर्ट्स (अर्थशास्त्र) माध्यम: [मराठी] विषय: As per 
Syllabus अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:८० 

विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रम: मास्टर ऑफ 
फाईन aed (अप. ated अँड पेंटीग) माध्यम: 
[मराठी] विषय: As per Syllabus अपेक्षित विद्यार्थी 
संख्या:८० 

विद्याशाखा: मानवीय शास्त्र अभ्यासक्रम: मास्टर ऑफ 
फाईन आर्ट्स (डान्स)माध्यम: [इंग्रजी][हिन्दी][मराठी 
विषय: As per Syllabus अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:८० 
विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: मास्टर 
ऑफ सायंस (बॉटनी) माध्यम: [इंग्रजी] विषय: As 
per Syllabus अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:२२ 

विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: मास्टर 
ऑफ सायंस (केमेस्ट्री) माध्यम: [इंग्रजी] विषय: As 
per Syllabus अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:२२ 

विद्याशाखा: वाणिज्य व व्यवस्थापन अभ्यासक्रम: मास्टर 
ऑफ कॉमर्स माध्यम: [इंग्रजी] [हिन्दी][मराठी] 
विषय: As per Syllabus अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:८० 
विद्याशाखा: वाणिज्य व व्यवस्थापन अभ्यासक्रम: मास्टर 
ऑफ कॉमर्स (प्रोफेशनल) 
माध्यम:[इंग्रजी][हिन्दी][मराठी] विषय: As per 
Syllabus अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:८० 

विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: मास्टर 
ऑफ सायंस (गणित) माध्यम: [इंग्रजी] विषय: As 
per Syllabus अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:२२ 

विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: मास्टर 
ऑफ सायंस (मायक्रोबॉयलॉजी) माध्यम: [इंग्रजी] 
विषय: As per Syllabus अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:२२ 
विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: मास्टर 
ऑफ सायंस (झुलॉजी) माध्यम: [इंग्रजी] विषय: As 
per Syllabus अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:२२ 

विद्याशाखा: विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: बी. एससी. 
इन फॉरेन्सिक सायंस माध्यम: [इंग्रजी] विषय: As 
per Syllabus अपेक्षित विद्यार्थी संख्या:५० 


संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ 


३८. रामकृष्ण वायाळ पाटील महाविद्यालय, किनगांव राजा, | नवीन अभ्यासक्रम 
ता. सिंदखेड राजा, जि. बुलढाणा. BA. (Sociology) 
M.Sc. (Chemistry, Physics, Mathematics, 
Botany) 
३९. म ज्ञानेश्‍वर प्रतिष्ठाना जवळा, ता. आणी, | नवीन अभ्यासक्रम 
जि.यवतमाळ १.बी. लिब. भाग-१ 
स्व. भारतसिंह ठाकुर कला, वाणिज्य ब विज्ञान | २.एम. कॉम. भाग-१ ( इंग्रजी/ मराठी ) 
महाविद्यालय, जबळा, ता. आर्णी, जि.यबतमाळ ३.एम.ए. भाग-१ 
(मराठी, हिंदी, इंग्रजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, 
लोकप्रशासन, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, 
राज्यशास्त्र, भुगोल, संगीत, योगशास्त्र, पाली, 
संस्कृत, 3g) 
४.एम, ए. भाग-१ 
(Gender & Women studies) 
५.एम.एस्सी भाग-१ 
(रसायनशास्त्र,  भोतिकशास्त्र, प्राणिशास्त्र, 
वनस्पतीशास्त्र, गणित,  सुक्ष्मजोबशास्त्र, 
सांख्यकोशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, 
संगणकशास्त्र,  गृहअर्थशास्त्र, औद्योगिक 
रसायनशास्त्र) 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर 
Yo, aT प्रतिष्ठाणचे बीन अभ्यासक्रम 
सिध्दार्थ लायब्ररी सायन्स कॉलेज, पडेगावं, ता. | ९. बी.एस्सी. संगणकशास्त्र 
जि.छत्रपती संभाजीनगर 
४९. हरी ओम बहुउद्देशिय अकादमी संचलित वोन अभ्यासक्रम 
हरी ओम वरिष्ठ महाविद्यालय, तुर्काबाद खराडी, ता. | बी.एस्सी. संगणकशास्त्र (बी.सी.एस.) 
गंगापूर, जि.छत्रपती संभाजीनगर. 
४२. ष्टी तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, वीन अभ्यासक्रम 
seat. डी. gas विधी महाविद्यालय, आष्टी, ता. | डिप्लोमा इन टॅक्सेशन लॉ (डी.टी.एल.) 


आष्टी, जि.बीड 


४३. श्री पुरोगामी शिक्षण सांस्कृति क्रोडा प्रसारक मंडळ वीन अभ्यासक्रम 
वामनराव पितांबरे महाविद्यालय, पडेगाव, ता. | ९.बी.एस्सी (संगणकशास्त्र) 
जि.छत्रपती संभाजीनगर 2. बी.एस्सी- (डेटा सायन्स) 
३.एम.एस्सी- (संगणकशास्त्र) 
४. एम.एस्सी- (रसायनशास्त्र) 
LY नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी सिल्लोड संचलित वीन अभ्यासक्रम 
नॅशनल कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, भराडी, | बी.एस्सी. संगणकशास्त्र (बी.सी.एस.) 
ता. सिल्लोड, जि. छत्रपती संभाजीनगर 
वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नां 
Bu ज्ञानसाधना प्रतिष्ठाण एज्युकेशन इन्स्टिट्युशन, धर्मापुरी, | नवीन अभ्यासक्रम 
ता.जि.परभणी बी.सीएस. 
ज्ञानसाधना महाविद्यालय (कला व विज्ञान) धर्मापुरी,ता. 
जि. परभणी 
४६. यक्रांती शिक्षण प्रसारक मंडळ लातुर वीन अभ्यासक्रम 
स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, लातूर १. बी.एस्सी (सॉफटवेअर इंजिनियरिंग) 
२. बी.ए (कॉम्प्युटर अनिमेशन अँण्ड बेब 
डिझायनिंग) 
३. बी.एस्सी. (इनफॉरमेशन टेक्नॉंलॉजी) 
४७ रॉयल एज्युकेशन सोसायटी, लातूर बी.एस्सी. (आ्टिफिशिअल इंटेलिजस अँण्ड मशिन 
संगणकशास्त्र a माहिती तंत्रज्ञान महाविद्यालय | लर्निंग) 
(कॉक्सिट) अंबाजोगाई रोड लातूर 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 


AS H O K S MA N D E DN: CN = ASHOK 5 MANDE, C = IN, S = Maharashtra, 
O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 


INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2024.07.15 22:55:11 +05'30" 


अशोक मांडे 


उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांक: HTED-28088(2%)/202¥/C 208 \9-MHT-(HE-%), 
दिनांक १५ जुलै, २०२४ सोबतचे 


विवरणपत्र-ब 
। क्र. | संस्था/ महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता | नवीन विद्याशाखा | 
२ 3 v 
j बाद (TAS) नॅशनल कॉलेजिएट Ale वीन विद्याशाख 
श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य आणि | १) बी.एस्सी. (इन्फॉरमेशन 
अर्थशास्त्र महाविद्यालय, अँड. नारी गुरसहानी मार्ग, | टेक्नॉंलॉजी) (०-६०) 
टि.पी.एस. ०३, ता. बांद्रा, जि. मुंबई-सब-अर्बन- 
Woo oko, 
२. | वाडा निर्मिती एज्युकेशन सोसायटी वीन विद्याशाख 


१) बी.एस्सी. (डाटा सायन्स) 
निर्मिती डिग्री कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अँड | (०-६०) 

सायन्स, कनाकिया नगर, मीरा रोड (प), जि. 
पालघर, ता- ठाणे - ४०१ १०७. 


३. | वाडा निर्मिती एज्युकेशन सोसायटी वीन विद्याशाख 
१) बी.ए. (कलीनरी 
विद्यार्बाधनी डिग्री कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स | आर्टस)- (०-६०) 
अन्ड सायन्स, पंचम विद्यालयाजबळ अचोले, 
नालासोपारा (ईस्ट), जि. पालघर -- ४०१ २०९. 


'एस.एन.डी.टी महिला विद्यापीठ, मुंबई 


। TRA बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था,जबखेड ठेंग | नविन विद्याशाख 


ता. जाफ्राबाद जि. जालना, १.बी.एससी.(बाटनी) 
माध्यम :इंग्रजी 
विराज वरिष्ठ महाविद्यालय, सिल्लोड, जि. छत्रपती | २. बी.एससी.(केमिस्ट्री) 
संभाजीनगर माध्यम: इंग्रजी 
३. बी.एससी.(फिजिक्स) 
माध्यम :इंग्रजी 
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ 


| स्व.गणेश भास्करराव शिंगणे कला महाविद्यालय, | नवीन विद्याशाख 


देऊळगांव मही, ता.देऊळगांव राजा, जि. बुलढाणा. | बी.एस्सी. 


वामी रामानंद तोर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नां 


हे श्री.हरिहर प्रतिष्ठाण, लातूर वीन विदयाशाख 


गोविदलाल कन्हैयालाल जोशी (रात्रीचे) वाणिज्य 
महाविद्यालय, लातूर ता.जि. लातूर 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ 


. के. कला व विज्ञान महिला महाविद्यालय, 
कावराबांध मु. पो. कावराबांध तालुका - सालेकसा, 
जिल्हा - गोंदिया -४४१९१६ 


वीन विद्याशाख 
वाणिज्य व व्यवस्थापन 
अभ्यासक्रम: बॅचळर ऑफ 
कॉमर्स 

माध्यम: [हिन्दी][मराठी] 
अपेक्षित विद्यार्थी 
संख्या:९२० 


स्व. वसंतराव कोल्हटकर कला महाविद्यालय, मु. 
पो. रोहणा ता. आर्वि जि. वर्धा ४४२३०२ 


वीन विद्याशाख 

१.विद्याशाखा: वाणिज्य व 
व्यवस्थापन अभ्यासक्रम: 
बॅचळर ऑफ कॉमर्स 
माध्यम: [मराठी] विषय: As 
per Syllabus अपेक्षित 
विद्यार्थी संख्या:१२० 

२. विद्याशाखा: विज्ञान a 
तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: बॅचलर 
ऑफ सायंस विषय: 
[रसायन शास्त्र] [भोतिक 
शास्त्र]  [सूक्ष्मजीवशास्त्र] 
[प्राणीशास्त्र] [वनस्पती 
शास्त्र] [गणित] [संगणक 
विज्ञान ] [इंग्रजी] [मराठी] 
माध्यम: [इंग्रजी] अपेक्षित 


विद्यार्थी संख्या:९२० 
रामकृष्ण वाघ कॉलेज ऑफ आटेस अंड कॉमर्स, वीन विद्याशाख 
बोखारा ता. जि. नागपूर, तालुका - नागपूर ग्रामिण, | विद्याशाखा: विज्ञान व 
जिल्हा - नागपूर-४४११११ तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: 


बॅचळर ऑफ सायंस 
विषय: [रसायन शास्त्र] 
[भोतिक शास्त्र] 
[सूक्ष्मजीवशास्त्र] 
[प्राणीशास्त्र] [वनस्पती 
शास्त्र] [गणित] [संगणक 
विज्ञान] [इलेल्ट्रॉनिक्स] 
[पर्यावरण विज्ञान] 
[माहिती तंत्रज्ञान] 
[इंग्रजी] [मराठी] [हिन्दी] 
[सप्लिमेंट्री इंग्रजी] [डेटा 
सायंस] माध्यम: [इंग्रजी] 
अपेक्षित विद्यार्थी 
संख्या:९२० 


- श्री. कला महाविद्यालय, अंजी (मोठी). पो. आं वीन विद्याशाख 
(मोठी) तालुका जिल्हा वर्धा - ४४२१०३ विद्याशाखा: वाणिज्य व 
व्यवस्थापन अभ्यासक्रम: 


बॅचलर ऑफ कॉमर्स 
माध्यम: 
[इंग्रजी][हिन्दी][मराठी] 
विषय: As per Syllabus 
अपेक्षित विद्यार्थी 
संख्या:९२० 


1 गशोंडवानाविद्यापीठ, गडचिरोली. 111)|_|_| | 


7 


डॉ. अरुण मोटघरे महिला महाविद्यालय, देसाईगंज, 
वडसा जि. गडचिरोली 


नविन विद्याशाखा 
कला 

वाणिज्य 
विज्ञान 


१२. 


डॉ. अरुण मोटघरे महिला महाविद्यालय, कुरखेडा, 
जि. गडचिरोली 


नविन विद्याशाखा 
कला 

वाणिज्य 
विज्ञान 


ASHOK S MANDE 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 


Date: 2024.07.15 22:55:27 +05'30' 


अशोक मांडे 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


DN: CN = ASHOK 5 MANDE, C = IN, S = Maharashtra, 
O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


विवरणपत्र-क 


शासन निर्णय क्रमांक: ए॥')-२९०६६(११)/२०२४/८१०६१७-॥॥1'-(पार-४), 
दिनांक १५ जुलै, २०२४ सोबतचे 


अ.क्र 


संस्था/ महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता 


| अतिरिक्त तुकडी | 


v 


३ 


बंट्स संघा मुंबई, 

अन्ना लिला कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स 
शोभा जयराम शेट्टी कॉलेज फॉर बीएमएस, शशी 
मनमोहन शेट्टी हायर एज्युकेशन कॉम्प्लेक्स, बंट्स 
भवन मार्ग, कुर्ला (पूर्व), मुंबई-सब-अर्बन -- ४०० 
०७०, 


तिरिक्‍त तव 
१) बी.एस्सी. (इन्फॉरमेशन 
टेक्नॉलॉजी) (१२०-१८०) 


पला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज ऑफ AAS 
अँड सायन्स, डी. एस. रोड, आशा नगर, ठाकुर 
कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पू), ता. बोरीवली, जि. मुंबई- 
सब-अर्बन-४०० १०१. 


तिरिक्‍्त तुव 

१) बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर 
सायन्स (१२०-१८०) 

२) बी.एस्सी. (इन्फॉरमेशन 
टेक्नॉंलॉजी) (१८०-२४०) 


राजस्थान रिलिफ सोसाय 

बजाज डिग्री कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अँन्ड 
सायन्स, नवजीवन कॅम्पस, नवजीवन लेन, राणी सती 
मार्ग, मालाड (पूर्व), ता. बोरीबली जि. मुंबई-सब- 
अर्बन-४०० ०९७. 


fated a 
१) बी. कॉम. (१२०-२४०) 


, | चिमा पाटील शिक्षण संस्थचे कल्याणी पाटील डिग्री 


कॉलेज, अँट. धानिव, धानिव तलावाजवळ, 
नालासोपारा (पूर्व), पोस्ट- पेल्हार, ता. वसई, जि. 
पालघर-401 208. 


तिरिक्‍्त तुव 

१) बी.एस्सी. (इन्फोरमेशन 
टेक्नोलॉजी) (६०-१२०) 

२) बी. कॉम. (अकाठंटिंग 
अँड फायनांस)(बी.ए.एफ) 
(६०-१२०) 

३) बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर 
सायन्स) (६०-१२०) 

४) बी. एस्सी. (हॉस्पिटॉलिटी 
स्टडीज) (६०-१२०) 

५) बी.एस्सी. (डाटा सायंस) 
(६०-१२०) 


आल्डेल एजुकेशन eked सेंट जॉन कॉलेज ऑफ 
हयुमॅनीटीज अँड सायन्सेस, सेंट जॉन टेक्निकल 
कॅम्पस, वेवूर, मनोर रोड, जि. पालघर (पूर्व)-४०१ 
४०४. 


तिरिक्‍त तुर 
१) बी.एस्सी. (इन्फोरमेशन 
टेक्नोलॉजी) (६०-१२०) 


PMT प लॉ कॉलेज १२३, डी. डब्लू. 
रोड, विद्यासागर प्रिसिपल, के. एम. कुंदनानी चौक, 
चर्चगेट, मुंबई — Yoo ०२०. 


तिरिक्‍त तुर 

१) बॅचलर ऑफ ला 
(एल.एल.बी) (तिन वर्षिय) 
पाचवी तुकडी (२४०-३००) 
२) मास्टर ऑफ ला 


श्री. हरी एज्युकेशन ट्रस्टचे 

सेंट रॉक्स डिग्री कॉलेज ऑफ लॉ, चीकुवाडी, 
बोरीवली (पश्‍चिम), श्री. बाळासाहेब ठाकरे क्रिडा 
सकुल जवळ, ता. बोरोबली (पश्‍चिम) जि. मुंबई- 
४०० ०९२. 


(एल.एल. एम.) (६०-१२०) 
Glico 


१) बॅचलर ऑफ A 
(एल.एल. बी) ( तिन वर्षिय) 
(१२०-१८०) 


प्रयदर्शनी शैक्षणिक अण्ड सामाजिक विकास मंडळ 
सायली डिग्री कॉलेज 

सी.टी.एस.नं. २४०, 

जुनी एम.एच.बी. कॉलनी, 

जनरल अरुणकुमार वैद्य मैदानासमोर, गोराई रोड, 
बोरीबली (पश्‍चिम)जि. मुंबई-सब-अर्बन-४०० ०९१. 


तिरिक्‍त तव 
बी.कॉम (१२०-२४०) 


पल एज्यूकेशन सोसायटीचे सुभाष देसाई कॉ 
ऑफ लॉ निर्मल मेमोरियल फाऊंडेशन कॉलेज 
कॅम्पस ९० फोट रोड ठाकूर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली 
पूर्व ता.बोरिवली,जि. मुंबई-४००१०१ 


तिरिक्‍त तुर 
एल.एल.बी.-(तीन वर्षिय)- 
(६०-१२०) 


7 


; 


अभिनव ज्ञान मंदिर संस्थेचे अभिनव ज्ञान मंदिर 
कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, विठ्ठल नगर 
कर्जत, ता. कर्जत जि. रायगड-४१० २०१ 


तिरिकक्‍्त तकडी- 
१.बी.ए. (१२०-२४०) 
२.बी.कॉम. (१२०-२४०) 


i 


के ई एस श्री. जयंतीलाल एच पटेल लॉ. कॉलेज 
भोगिलाल tiga रोड ता. बोरिवली जि. मुंबई- 
सब-अर्बन-४०० ०६७. 


तिरिक्‍त ae 
१.बॅचलर ऑफ लॉ (एल. 
एल.बी) (तीन वर्षीय) 
(१८०-२४०) 


1 शििजीविद्यायीठ,कोल्हापू| | 


RR. 


श्री.नृसिंह बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, 
दत्त द्वारका महिला महाविद्यालय, वाकरे, ता. करवीर 
जि. कोल्हापूर, 


तिरिकक्‍्त तकडी- 
१) बी. ए. भाग-१ 
२) बी. एससी. भाग-१ 


[ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती sar 


१३. 


| 


वगिरी प्रातष्ठाण संर्चालित, 
सिध्दार्थ लायब्ररी अँण्ड इन्फॉरमेशन सायन्स 
कॉलेज, पडेगाव, छत्रपती संभाजीनगर. 


वीन अतिरिक्‍त तुव 
१.एम.एस्सी. 
(संगणकशास्त्र) 

२. एम.एस्सी 
(रसायनशास्त्र) 


QB. 


अजिठा एज्युकेशन अँण्ड मि प्रप 
संचलित, 
SM कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 


सिल्लोड जि.छत्रपती संभाजीनगर. 


वीन अतिरिक्त a 
बी.एस्सी. (संगणकशास्त्र) 


१८५. 


जालना एज्युकेशन सोसाय 

आर. जी. बगडिया कला, एस. बी. लखोटिया 
वाणिज्य ब आर. sai विज्ञान महाविद्यालय, 
जालना. 


वीन अतिरिक्त तुर 


एम.एस्सी (रसायनशास्त्र) 


१६. 


आष्टी तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, 
अंड.बी. डी. gas विधी महाविद्यालय, आष्टी, 
ता. आष्टी, जि.बीड 


नवीन अतिरिक्‍त तुकडी 


विधी-३ वर्षीय 
अभ्यासक्रम 


i 


श्री पुरोगामी शिक्षण सांस्कृति क्रोडा प्रसारक 
मंडळाचे 

वामनराव पितांबरे महाविद्यालय, पडेगावं, ता. 
जि.छत्रपती संभाजीनगर 


वीन अतिरिक्‍त तुव 
बी.एस्सी 


१८. 


FAT प्रतिष्ठाण संचलित, व्हो. एन. प 
महाविद्यालय, एन-३, सिडको, छत्रपती 
संभाजीनगर 


वीन अतिरिक्‍त तुव 
एल. एल. बी. (३ वर्षीय) 
०२ तुकडी 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर frente 


7 


vo 


श्री. गजानन महाराज म महाविद्यालय , 
इंद्रप्रस्थ नगर बनगांब (नगरपालिका आमगांब) 
पो. तह. आमगांब जिल्हा गोंदिया 


अतिरिक्‍त तुव 


विद्याशाखा: विज्ञान व 
तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: 
बॅचळर ऑफ सायंस 
माध्यम: [इंग्रजी] 
तुकडी संख्या:१ 


२०. 2] साईबाबा आट्स अँड सायन्स कॉलेज, अतिरिक्त तुव 
पारशिवनी, तालुका - पारशिवनी, जिल्हा - विद्याशाखा: विज्ञान व 
नागपूर-४ ४११०५ तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम: 
बॅचळर ऑफ सायंस 
माध्यम: [इंग्रजी] तुकडी 
संख्या:१ 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
AS HOK S MAN DE DN: CN = ASHOK S MANDE, C = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES ENERGY 


AND LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2024.07.15 22:55:46 +05'30" 


(अशोक ATS) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


